ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छता सुविधांचा शाश्वत 
वापर व उर्वरीत उद्दीष्ट पुर्ण करण्याकरिता 
स्वच्छाग्रहींची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र. क्र. ६३५/पापु-१६ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २० डिसेंबर, २०१८ 


वाचा - 
9) केंद्र शासन, पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय पत्र क्रमांक एस-११०११/२०१८- 
एसबीएम, दिनांक ०७/०८/२०१८. 


प्रस्तावना - 


दिनांक २ ऑक्टोंबर २०१४ रोजी मा. पंतप्रधान महोदय यांनी स्वच्छ भारत मिठन 
(ग्रामीण) या अभियानाची सुरुवात केली. महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीवर्षा निमित्ताने 
म्हणजेच दिनांक ०२/१०/२०१९ अखेर संपूर्ण देश हागणदारीमुक्त करण्याचे निर्धारित केले आहे. 
त्या अनुषंगाने राज्यात आजपर्यंत स्वच्छता क्षेत्रात प्रभावी अंमलबजावणी झाली आहे. मा. मुख्यमंत्री 
महोदयांनी संपूर्ण राज्य मार्च, २०१८ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे आवाहन केले होते. सदर 
आवाहनानुसार २०१२ च्या पायाभूत सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य (ग्रामीण) दिनांक १८ एप्रिल 
२०१८ रोजी हागणदारीमुक्त झाले आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये निर्माण झालेल्या स्वच्छता सुविधांचा 
शाश्वत वापर व्हावा व उर्वरीत उद्दीष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छाग्रहीच्या माध्यमातुन स्वच्छता 
अबाधित रहावी व लोकांच्या स्वच्छतेच्या सवयींमध्ये सकारात्मक बदल होण्याकरिता लोकसहभाग 
केंद्रस्थानी राहणे अत्यावःयक आहे. लोकांच्या स्वच्छतेच्या समस्या तातडीने सोडविणे, गाव 
पातळीवरील स्वच्छतेचे नेतृत्व विकसित करण्यासाठी, स्वच्छाग्रही संकल्पना पुढे आली आहे. 
०२. गावपातळीवर वैयक्तिक, सार्वजनिक व संस्थात्मक स्वच्छता सुविधांची निर्मिती, 
देखभाल व वापर, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, शुध्द पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता व 
सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठीच्या उपाययोजना निश्चित करुन लोकसहभाग सक्रिय करणे अपेक्षित 
आहे. 
०३. स्वच्छ भारत PRM (ग्रामीण) अंतर्गत स्वच्छतेचे स्वरुप व्यापक असून यामध्ये स्वच्छतेशी 
संबंधित घटकांचा समावेश केला आहे. ग्रामीण कुटुंबांकडे अजूनही काही ठिकाणी स्वच्छता सुविधा 
उपलब्ध नाहीत. स्वच्छता सुविधांची गुणवत्ता आणि शाश्वतता, सामाजिक आणि वैयक्तिक वर्तन 
बदलातील सातत्य या संबंधिचे अनेक प्रश्न देखील समोर आले आहेत. या बाबी अधिक गतिमान 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


आणि गुणवत्त्तापुर्ण करण्यासाठी आणि शाश्वत स्वच्छतेचे उद्दिष्ठ गाठण्यासाठी गावपातळीवर 
स्वच्छाग्रहीची नेमणूक करणे, नियुक्तीचे उद्दिष्ठ, कर्तव्य व जबाबदारी, प्रोत्साहन रक्‍कम, पात्रता, 
निवड व इतर अनुषंगिक बाबींच्या अनुषंगाने, सूचना निर्गमित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून खालीलप्रमाणे सविस्तर सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय- 
३.१. स्वच्छाग्रही नियुक्‍ती Sear :- 


१) गावामध्ये स्वच्छतेच्या सुविधांच्या वापरात सातत्य टिकवणे . 

२) पाणी व स्वच्छतेच्या सवयीत व लोकांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल घडविणे. 
स्वच्छतेच्या कामात ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग असण्यासाठी ग्रामस्थांना प्रवृत्त करणे. 

३) गावातील लोकांना शौचालय बांधकाम, वापर, देखभाल दुरुस्ती इ. बाबत मार्गदर्शन करणे. 

४) पाणी व स्वच्छता विषयक बाबींमध्ये सुलभकर्ता म्हणून भूमिका पार पाडणे. 

५) शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकाम करण्यास प्रेरीत करुन त्याचा 
नियमित वापर करण्यासाठी प्रवृत करणे. 


३.२. स्वच्छाग्रहींची कर्तव्ये: 

१) गावपातळीवरील स्वच्छतेमध्ये सातत्य टिकवून ठेवण्यासाठी, ग्रामपंचायत/ निगराणी कृती 
गट यांच्याशी समन्वय राखणे. 

२) शौचालयाचा नियमित वापर करण्याकरीता गृहभेटीद्वारे कुटुंबांना प्रवृत्त करणे. 

3) ग्रामस्थांच्या स्वच्छताविषयक सवयीत सकारात्मक बदल घडविणे. 

४) पाणी व स्वच्छतेच्या निर्माण झालेल्या स्वच्छता सुविधांची शाश्वतता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिने 
काम करणे. 

५) गावातील वंचित असलेल्या समुदायापर्यंत पोहचून त्यांच्या वर्तणूकीमध्ये बदल घडवून त्यांना 
वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी प्रवृत करणे. 

६) लहान मुलांच्या विष्टा व्यवस्थापनाबाबत कुटुंब /अंगणवाडी/झाळेय स्तरावर जनजागृती 
करणे. 

७ वैयक्तिक व सार्वजनिक आरोग्यास उपकारक असलेल्या स्वच्छतेच्या सवयीचा अवलंब 
करण्याबाबत ग्रामस्थांना प्रवृत करणे. 

८) वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी हात धुणे विषयीचे महत्व पटवून देणे. 

९) पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षित हाताळणी व साठवण ठेवण्याविषयी महत्व पटवून देणे. 

१०) कुटुंब/सार्वजनिक स्तरावर घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी प्रवृत करणे. 

११)शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता विषयक विविध उपक्रमांची गाव स्तरावर 

अंमलबावणी करणे. 

१२) ग्रामसभा/ग्रामपंचायत मासिक सभेमध्ये स्वच्छता विषयक बाबींचा आढावा अहवाल सादर 

करणे. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


३.३. स्वच्छ भारत Pear (ग्रा. ) अंतर्गत स्वच्छाग्रहींना खालील तीन टप्प्यात कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
पार पाडणे आवश्‍यक आहेत:- 

१. नियोजन २. अंमलबजावणी व ३. शाश्वतता 

३.३.१ टप्पा क्रमांक १--नियोजन 

नियोजन टप्प्यात स्वच्छाग्रहींनी करावयाची कामे :- 

१) स्वच्छ भारत FR (ग्रा.) अंतर्गत स्वच्छतेच्या विविध उपक्रमासाठी गावपातळीवरील समूहाला 
प्रोत्साहित करणे 

२) गावातील सर्व कुटुंबांना वारंवार गृहभेटी देऊन शौचालय वापराबाबत खात्री करणे व त्याच्या 
अद्ययावत नोंदी ठेवणे 

३) ग्रामपंचायतीचा शाश्वत स्वच्छता कृती आराखडा तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेवून, 
सहाय्य करणे. 

४) ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता निगराणी कृती गट, सरपंच, ग्रामसेवक यांना ग्रामपंचायत 
स्तरावरील स्वच्छता विषयक बाबींमध्ये सहाय्य करणे. 

५) कुटुंबामध्ये वैयक्तिक व सामूहिक स्वच्छतेबाबत जनजागृती करणे व नवीन कुटुंबांना 
शौचालय बांधण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 

६) गावाचा हागणदारीमुक्तीचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर साजरा करण्यात 
येत असलेल्या स्वच्छता दिवस, पर्यावरण दिवस, महात्मा गांधी जयंती व इत्यादी यासारख्या 
विविध शासकीय उपक्रमामध्ये सहभागी होणे व कार्यक्रम पार पाडण्याकरिता मदत करणे. 

७ गावातील तात्पुरत्या स्वरुपात स्थायी झालेले कुटुंब, बाजाराची ठिकाणे, यात्रास्थळे या 
सारख्या सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतेच्या सुविधाची आवश्‍यकता पाहता अज्ञा ठिकाणी 
सार्वजनिक शौचालयांची आवश्‍यकता तसेच Sal सार्वजनिक शौचालयांची ग्रामपंचायतीकडून 
नियमित देखभाल व दुरूस्ती होणे आवश्‍यक आहे, हि बाब ग्रामसेवक आणि सरपंच यांच्या 
निदर्शनास आणून देणे. 

3.3.2 टप्पा क्रमांक २--अंमलबजावणी - 

अंमलबजावणी टप्प्यात स्वच्छाग्रहींनी करावयाची कामे :- 


१) गावामध्ये प्रशिक्षित व Hares गवंडी/प्लंबर यांची पुरेशा प्रमाणात उपलब्धता आहे, हि बाब 
कुटुंबांच्या निदर्शनास आणून देणे. अर्धकुशल गवंडयांना गुण कौशल्य विकास प्रशिक्षण 
कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यासाठी प्रवृत करणे. 

तांत्रिक दृष्ट्या योग्य शौचालय बांधण्यासाठी कुटुंबांना प्रोत्साहित करणे. 

शौचालय बांधकामासाठी लागणारे साहित्य पुरवठा करणा-या पुरवठादारांची माहीती /तपशिळल 
संबधितांना उपलब्ध करुन देणे. 

दोन शोषखड्डयांच्या शौचाळय बांधकामाबाबत कुटुंबांना व गवंड्यांना आवश्‍यक तेव्हा तांत्रिक 
मार्गदर्शन करणे. 


ट्ट 


AN 
— 


2s 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


4) 


शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य विभाग व ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये येणा-या शौचालयाचा नियमित 
वापर व शौचालयाच्या देखभाल व दुरूस्ती संदर्भात संबंधितांना प्रवृत्त करणे. 

स्वच्छ भारत ert (ग्रा) च्या विविध कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता स्थानिक 
सहभागदार, ग्रामपंचायत, ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य 
कर्मचारी, शिक्षक यासारख्या विविध घटकांमध्ये समन्वय ठेवणे. 

स्थानिक संस्था, महिला बचत गट, युवा मंडळ, महिला मंडळ, यासारख्या विविध सेवाभावी 
संस्था/संघटना/प्रतिष्ठीत व्यक्‍ती यांच्याशी सातत्याने संवाद साधणे, स्वच्छता विषयक 
अभियानामध्ये सक्रिय सहभाग मिळवणे व वाढविणे. 

लोकसहभागातून विविध उपक्रम गावपातळीवर राबविण्याकरिता आयोजित करण्यात येणा-या 
कार्यक्रमामध्ये निगराणी कृती गट, महत्त्वाचे प्रतिष्ठीत व्यक्‍ती, विविध सामाजिक घटकांचा 
सहभाग मिळण्याकरिता त्यांना प्रवृत्त करणे. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ( निगराणी कृती समिती असल्यास त्या समितीच्या ) गटाचे 
सदस्य आणि स्थानिक प्रभावी व्यक्‍ती यांच्या बरोबर गावपातळीवरील समूदायाच्या सार्वजनिक 
ठिकाणी BIR {ahs ( HAR) बैठका तसेच शाळा आणि अंगणवाडी समवेत बैठकांचे 
नियोजन करणे. 


qo) स्वच्छता विषयक प्रभात फेरी,रात्र बैठका,सकाळच्या भेटी अशा प्रकारचे विविध कार्यक्रम 


राबविणे. 


११) गावाच्या संदर्भातील विविध यशोगाथा एकत्रित करण्यासाठी सहाय्य करणे. 
१२) तालुका व जिल्हा स्तरावरून मंजूर झालेल्या विविध उपक्रमांची कुटुंबस्तरावर प्रभावी 


अंमलबजावणी करणे व अहवाल तयार करणे. 


३.३.३ टप्पा क्रमांक ३- शाश्वतता - 
शाश्वत स्वच्छतेचे सातत्य राखण्याच्या टप्प्यात स्वच्छाग्रहींनी करावयाची कामे :- 


१) 


र) 


4) 


नवीन बांधकाम होत असलेल्या व केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी झालेल्या कुटुंबाच्या 
शौचालयांचे फोटो काढणे. 

नादुरुस्त शौचालये दुरुस्त करून, त्याचा नियमित वापर करण्यासाठी कुटुंबांना प्रवृत्त करणे, 
संस्थात्मक शौचालयाच्या दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा करणे. 

शौचालय बांधकाम दुरुस्तीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या विविध योजनांची माहिती कुटुंबांना 
देणं; 

SPER ARTA दर्जा कायम राखण्यासाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमास 
सहाय्य करणे. 

वैयक्तिक शौचालय वापर व स्वच्छतेसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था असल्याबाबत खात्री करणे 
व वैयक्तिक शौचालय वापर व स्वच्छतेसाठी कुटुबांना प्रोत्साहित करणे. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


SG © 


2s & 2 


शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य विभाग येथे शाश्वत स्वच्छता जाणीव जागृतीचे उपक्रम घेणे. 


सार्वजनिक शौचालयाचा वापर, देखभाल दुरुस्ती व नियमित स्वच्छतेसाठी पाठपुरावा करणे. 
शाश्वत स्वच्छतेसाठी गुड मॉर्निग पथक व इतर माध्यमातून जाणीव जागृतीचे उपक्रम घेणे. 


एक खड्याचे शौचालय असल्यास त्या कुटुबांना दुसरा खड्डा बांधण्यास प्रवृत्त करणे. 


शौचालयाच्या सेप्टीक टाकीच्या पाईप मधून निचरा होणारे पाणी सार्वजनिक गटारामध्ये न 
सोडता त्याकरिता शोषखड्डा घेण्यास संबधित कुटुंबांना प्रवृत्त करणे. 


१०) तांत्रिक दृष्टया मैला व्यवस्थापन करण्यास गावातील कुटुंबांना सहाय्य करणे. 
११) मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन संदर्भात स्वच्छता विषयीची मुलभूत संकल्पना अवगत 


करणे. 


३.४ हागणदारीमुक्त अधिक ( ODF +) 
१) हात धुण्याचे महत्त्व पटवून देण्याकरिता शाळा व अंगणवाडी येथे विविध उपक्रम घेणे. 


र) 


३) 


8) 


सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, गोबरधन इत्यादीचा आराखडा तयार करण्यास व 
अंमलबजावणी करण्यास सहाय्य/मदत करणे. 

पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत्र व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याची ठिकाणे येथे स्वच्छता राखण्यासाठी 
मार्गदर्शन करणे. 


मासिक पाळी नियोजन बाबत जनजागृती करणे 


४. स्वच्छाग्रही निवड:- 
४.१ निवड पध्दती- 


vi. 


स्वच्छाग्रहीच्या नियुक्तीबाबत गावात सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस बोर्डवर प्रसिध्दी व दवंडी 
देऊन प्रसिध्दी देण्यात यावी. 

इच्छूक उमेदवारांनी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज सादर करावा. 

अर्ज न आल्यास ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेमध्ये पात्र व्यक्तीचे नामांकन घोषित करावे. 
स्वच्छाग्रही ही स्वंयप्रेरीत सेवा असून इच्छूक स्वच्छाग्रहीची निवड प्रत्यक्ष ग्राम सभेतून 
करण्यात येईल. 

जिल्हास्तरावरुन वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या स्वच्छते विषयीच्या सूचना व कार्यक्रमाच्या 
अनुषंगाने गाव पातळीवर स्वच्छाग्रही प्रतिनिधी म्हणून कार्य करेल. स्वच्छाग्रहीची निवड 
अंतिम करण्यापूर्वी या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी संबधित उमेदवाराच्या निदर्शनास 
आणण्याची जबाबदारी ही संबधित ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांची राहिल. 
ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवाल/शिफारशीच्या आधारे 
स्वच्छाग्रही नियुक्तीचे आदेश गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी निर्गमित करावे. 
नियुक्‍त करावयाच्या स्वच्छाग्रहीची नोंद संबधित ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांनी 
केंद्र शासनाच्या SBM-G च्या संकेतस्थळावर करावी. सदरची नोंद कोणत्याही परिस्थितीत 
३१/१२/२०१८ पूर्वी करण्यात यावी. सदर नोंद झाल्यानंतरच स्वच्छाग्रहीच्या कामाला 
प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात यावी. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


४.२ स्वच्छाग्रहीं संख्या- 

प्रत्येक गावाकरिता एक स्वच्छाग्रही नियुक्‍त करण्यात यावा. तथापि ज्या गावांची कुटुंब 
संख्या २५० पेक्षा जास्त असेल अशा गावामध्ये प्रत्येक २५० कुटुंबाकरिता एक याप्रमाणे 
स्वच्छाग्रहीची नियुक्‍ती करण्यात यावी. विना प्रोत्साहन स्वंयस्फुर्तीने स्वच्छाग्रही म्हणून काम 
करण्यास इच्छूक असणा-या व्यक्तिची स्वच्छाग्रही म्हणून नियुक्‍ती करण्यात यावी तथापि त्यांना 
कोणत्याही प्रकारच्या प्रोत्साहनाची रक्‍कम अदा करण्यात येवू नये. स्वच्छाग्रहीच्या नियुक्ती 
बाबतची नोंद SBM-(G) MIS वर घेणे आवश्‍यक राहिल. त्याच बरोबर स्वच्छाग्रहींच्या बँक खात्याची 
माहिती संकलित करून ठेवावी. 


४.३ पात्रता- 


१ स्वच्छाग्रही हा स्थानिक पातळीवरील असावा तसेच तो साक्षर, स्वयंप्रेरेत, सामाजिक कामाची 
आवड असणारा, वेळ देणारा, लोकसंपर्क, संवाद कौडठल्य आणि तांत्रिक माहिती असणारा 
असावा. 

2) स्वच्छाग्रहीकडे वैयक्तिक शौचालय असणे आवश्‍यक आहे. 


४.४ प्राधान्य- 


१) स्वच्छाग्रही म्हणून निवड करताना, ग्रामपंचायत कर्मचारी, जलसुरक्षक, ग्रामरोजगार सेवक, 
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका/मदतनीस, यांना इच्छुकतेनुसार प्रथम प्राधान्य देण्यात 
यावे. 

२) इच्छूक महिला उमेदवारांस प्राधान्य द्यावे. 


४.५ स्वच्छाग्रहींना साहित्य वाटपाबाबत कार्यवाही - 


४.५.१ स्वच्छताग्रही यांना प्रत्यक्ष काम करण्याकरिता शासन निर्णय अनुक्रमांक ४.५.२ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे आवश्‍यक असलेले साहित्य पुरवठा करण्याबाबतचा अहवाल प्रत्येक पंचायत 
समितीने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी 
साहित्याची खरेदी करून, पंचायत समिती निहाय साहित्याचे वाटप करावे व पंचायत समितीने 
त्यांच्या नियंत्रणाखाली असणा-या ग्रामपंचायतीमध्ये नियुक्‍त केलेल्या स्वच्छाग्रहींच्या संख्येनुसार 
ग्रामसेवक वा ग्राम विकास अधिकारी यांच्यामार्फत साहित्याचे वाटप करावे. ग्रामसेवक वा ग्राम 
विकास अधिकारी यांनी सदर साहित्य स्वच्छाग्रही यांना दिल्याबाबतची पोच प्राप्त करून घ्यावी. 
एखाद्या स्वच्छाग्रहीची नियुक्‍ती रद्द केल्यास सदर साहित्य परत घेण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक वा 
ग्राम विकास अधिकारी यांची राहिल. 

४.५.२ स्वच्छाग्रहींना दयावयाचे साहित्य - 

१. संवाद टुल किट/ २. आय-कार्ड /३. टि-शर्ट, टोपी आणि शिट्टी /४. अँप्रॉन /५. बॅटरी 

४.६ मुल्यांकन 


स्वच्छाग्रहींचे कर्तव्य व जबाबदारी विचारात घेता, या निर्णया सोबतच्या परिशिष्ठा मध्ये 
नमूद केलेले काम झाल्याची खात्री केल्यानंतरच प्रत्यक्ष केलेल्या कामांचा मुल्यांकन अहवाल व 
पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


स्वच्छाग्रहींना अनुज्ञेय असलेल्या प्रोत्साहनाची रक्‍कम स्पष्टपणे नमूद करून स्वंयस्पष्ट 
शिफारशीसह ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी यांनी स्वाक्षरित अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या 
शेवटच्या तारखेला ( 30 वा ३१) गट विकास अधिकारी, यांच्याकडे ई-मेलद्वारे पाठविण्यात येवून, 
त्याची प्रत थेट सादर करावी. स्वच्छाग्रहींना नेमुन देण्यात आलेल्या कर्तव्य व जबाबदारी नुसार 
प्रत्यक्ष केलेल्या कामाचा अहवाल ग्रामसेवकाने दर ३ महिन्यांनी ग्रामसभेमध्ये सादर करावा. 
स्वच्छाग्रहीने केलेले काम असमाधानकारक असल्यास, संबधित स्वच्छाग्रही यांना त्यांचे म्हणणे 
लेखी सादर करण्याची संधी देवून, ग्रामसभेच्या ठरावाद्वारे निवड रद्द करण्यात येऊन प्राधान्य 
क्रमानुसार अन्य इच्छूक व्यक्‍तीची स्वच्छाग्रही करिता निवड करावी. 


४.७ स्वच्छाग्रहींना अदा करावयाची प्रोत्साहन रक्‍्कम:- 

उपरोक्त ४.६ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्राप्त होणारा मुल्यांकन अहवाल व शिफारस यांच्या 
तपासणीअंती गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी 
संबधित स्वच्छाग्रहीच्या वैयक्तिक खात्यावर आर.टी. जी. एस. द्वारे प्रोत्साहन रकमेचे भूगतान 
करावे. 


स्वच्छाग्रहींना अनुज्ञेय करावयाच्या प्रोत्साहन रक्‍्कमेबाबतचे परिशिष्ठ सोबत जोडण्यात आले 
आहे. 

५. स्वच्छाग्रहीं कामकाज कार्यपध्दती व सनियंत्रण :- 

१) शाश्वत स्वच्छतेच्या उपलब्ध सुविधाचा नियमित वापर व सातत्य राखण्यासाठी आवश्‍यक 
असणाऱ्या वेळेनुसार व अनौपचारीक पध्दतीने काम करणे आवश्‍यक आहे. 

स्वयंप्ररेणेतून उद्दिष्ट प्राप्तीसाठी लोकसहभागाव्दारे कार्य करणे आवश्यक आहे. 

स्वच्छाग्रहीने स्वत: सोबतच या कामासाठी अधिकाधिक व्यक्‍ती व व्यक्‍तीचा समुह सहभागी 
करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. 


उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) 


२ 
2 


— 


— 


गट विकास अधिकारी 


विस्तार अधिकारी (पंचायत) 


शू 


(गट समन्वयक/समुह समन्वयक) 


कृ 


ग्रामपंचायत (ग्रामसेवक)/(गट समन्वयक/समुह समन्वयक) 


स्वच्छाग्रही 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


६. क्षमता बांधणी:- 


स्वच्छाग्रही सक्षमरित्या काम करु ahs यासाठी स्वच्छाग्रहींच्या क्षमता बांधणीसाठी 
स्वच्छता कार्यक्रम, संवाद कौठल्य, संघटन, सनियंत्रण, तांत्रिक ज्ञान इ. संदर्भातील कौठल्य विषयक 
प्रशिक्षणाची आव्यकता असून, अशा प्रकारचे प्रशिक्षण गट विकास अधिकारी यांनी तालुका स्तरावर 


आयोजित करावे. 
स्वच्छाग्रहींसाठी महत्वाच्या सूचना :- 
काय करावे ( Do's) काय करू नये ( Don't) 
१. समन्वयाची भुमिका असावी. १. तपासणी करण्याच्या भुमिकेत जाऊ नये. 
२. स्वच्छतेविषयीच्या अडचणी दूर करणे. २. वादात्मक विधाने करु नये. 
३. वर्तणुक बदलासाठी प्रयत्न करणे. ३. चूकीचे सल्ले व आश्वासने देऊ नयेत. 
४. वस्तुनिष्ठ अहवाल दयावा. ४. अयोग्य मार्गदर्शन करु नये. 
५. लोकांच्या उपलब्ध वेळेत भेट द्यावी. ५. स्वत:ची मते लादू नये. 
६. पाणी व स्वच्छतेविषयी सातत्य ६. निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ नये. 
टिकविण्यासाठी संवाद साधणे. (निपक्ष) 
0. उपरोक्त FRAT निर्णय हा सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता लागू असून, सन 2098- 


२० या वर्षाकरीता स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. उपरोक्‍त झासन निर्णयाच्या अनुषंगाने 
काही अडचणी उद्भवल्यास त्यानुषंगाने अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा 
व स्वच्छता विभाग यांचे राहतील. 


८ स्वच्छाग्रहींना अदा करावे लागणारे प्रोत्साहन रक्‍कम, प्रशिक्षण खर्च, साहित्य पुरवठा 
करिता होणारा हा खर्च "मागणी क्रमांक वाय-०२, २२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता, 02 जलनि:स्सारण व 
स्वच्छता, १०७ ASA सेवा, (०२) ग्रामसफाई कार्यक्रम, (०२) (१० निर्मळ भारत अभियान केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत शौचालय बांधणे (सर्वसाधारण घटक) (केंद्र हिस्सा) (२२१५ ९८३५), ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्चीत करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२२०१५५३२५१७२८ असा आहे. 
हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Smita Sachin R 
S mM ita Government 
Department, postalCode=400032, 
क st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c 
S a C h | Nn 3a129af986c1f95f6bc3e8165ceaf5 155e6e 
7, 
‘ialNumber=4b9befd340493837 db4cff 
fa6b96eeaf6aa3c12a7a6bf0467b0f517b 
a Nn e 724e8 ‘Smita Sachin Rane 
Date: 2018.12.20 18:05:05 +05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.ई६३५/पापु-१६ 


१५. 
१६. 


१७. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व,मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष, सर्व. 

विभागीय आयुक्त, सर्व 


. जिल्हाधिकारी, सर्व. 
. महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 
. उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 
. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद सर्व, यांनी 


ह्या शासन निर्णयाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती/उपसभापती व गट 
विकास अधिकारी यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी यांनी प्रत्येक पंचायत समिती 
सदस्य, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना द्याव्यात. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी सदरचा शासन निर्णय, 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था व राज्य शासनाच्या 
संकेतस्थळावर अपलोड करावा तसेच वरील सर्वांना ई-मेल द्वारेही पाठवावा. 
निवडनस्ती, पापु-१६. 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : स्वभामि-२०१८/प्र.क्र. ५३२/पापु-१६, दिनांक २०/१२/२०१८ सोबतचे परिशिष्ठ (परि. ४.७७) 
स्वच्छाग्रही प्रोत्साहन- गावनिहाय/युनिट निहाय 


अ. तपशिल रक्‍कम एकक एकूण खर्च प्रति कालावधी कार्यकाल गृहित 
क्र. एकक (रू. लक्ष) | महिने/ एकक | धरून एकूण 
अंदाजित खर्च 
(रू.लक्ष) 
q र 2 & ५ & ७ 
१ | नादुरूस्त शौचालयाची संपूर्णपणे दुरूस्ती झाल्याची | रू. २५/- प्रति दुरूस्त | ४३,१९०/- शौचालये । १०.७९/- ३ महिने १०.७९/- 
खात्री करणे. शौचालय 
२ | एक शोष खड्डा असलेल्या शौचालयाचे दोन शोष खड्डा | रू. ५०/-प्रति कुटुंब । ४,२८,५३१ २१४.२६/- ३ महिने २१४.२६/- 
शौचालयामध्ये तांत्रिकदृष्ट्या योग्य बांधकाम केल्याबाबत कुटुंबे 
खात्री करणे. 
१.एक खड्याच्या शौचालयाचे दोन खड्याच्या 
शौचालयामध्ये रूपांतर करणे. 
किंवा 
२. शोष खड्डे नसलेले सेप्टीक टाकी शौचालय 
असणाऱ्यास त्यासोबत शोष खड्डा बांधण्यास प्रवृत्त करणे. 
३ | सार्वजनिक शौचालयाची योग्य रितीने देखभाल व | रू. १००/-प्रति १७,७७५ सार्वजनिक | १७.७७/- ३ महिने १०६.६५/- 
स्वच्छता झाल्याची खात्री करणे. (पंधरा दिवसातून | शौचालय शौचालये 
एकदा) 
४ । सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या प्रक्रिया व रकाना क्रमांक 2 | एकूण ३३१५/- 


देखरेख करण्याच्या अनुषंगाने, गावातील लोकांमध्ये 
जागरूकता निर्माण करण्याकरिता खाळील बाबतीत 
खात्री करणे. waists बाबींच्या संदर्भात काम 
झाल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीकडील कागदोपत्री पुरावा 


मधील कामे 
जाने-१९ ते मार्च 
१९ पर्यंत करणे 
अपेक्षित आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


अ. तपशिल रक्‍कम एकक एकूण खर्च प्रति कालावधी कार्यकाल गृहित 
क्र. एकक (रू. लक्ष) | महिने/ एकक | धरून एकूण 
अंदाजित खर्च 
(रू.लक्ष) 
सादर केल्यानंतरच प्रोत्साहन रक्‍कम अनुज्ञेय राहिल.) 
3) सांडपाणी 
१) ग्रामपंचायतीकरिता सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प | १ प्रत्येक प्रकल्प २००० ग्रामपंचायती । yo/_ 
बांधकाम करणे. रू. २०००/- (सन २०१८-१९ मध्ये) 
ब) घनकचरा 
१) कचर्‍याचे ओला व सुका मध्ये वर्गीकरण करणे. १) रू. १०/- प्रति कुटुंब | १० लाख कुटुंबे ages: 
२) गावपातळीवरील गांडुळखत प्रकल्पाची उभारणी | २) रू. १०००/- प्रति | ५००० गावे ५०/- 
व व्यवस्थापन. प्रकल्प 
३) कुटुंब स्तरावर गांडुळखत किंवा कंपोस्ट खत = 
eee at 3) रू. २५/- प्रति | १.२५ कोटी कुटुंबे ३१२५/- 
ल , कुटुंब ड़ 
S 
५ | 4. गावठाणात संपुर्णपणे पक्क्या गटाराचे बांधकाम करणे | रू. १०००/- ४०,५०० गावे ४०५/- रकाना क्रमांक २ | एकूण 
(एकाच वेळी) (काम पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मधीळ कामे | १४९८.५०/- 
निधीमधून अपेक्षित नाही.) डिसें-१८ ते मार्च 
१९ पर्यंत करणे 
2. वैयक्तिक शोषखड्याचे बांधकाम (एकाच वेळी-प्रत्येक अपेक्षित आहे. 
= ( : रू. 24/ प्रती शोषखड्डा | ८,१०,००० शोषखड़े | २०२.५०/- 


नवीन खड्यास ) (प्रत्येक गावामध्ये जास्तीत जास्त २० 
शोषखड्यांचे बांधकाम करणे) 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


तपशिल 


रक्‍कम 


एकक 


एकूण खर्च प्रति 
एकक (रू. लक्ष) 


कालावधी 
महिने/ एकक 


कार्यकाल गृहित 
धरून एकूण 
अंदाजित खर्च 
(रू.लक्ष) 


3. सामुहिक कंपोष्ट खड्डयाचे बांधकाम (एकाच वेळी- 
प्रत्येक नवीन कंपोष्ट WEI ) (प्रत्येक गावामध्ये 
जास्तीत जास्त २ सामुहिक कंपोस्ट शोषखड्यांचे 
बांधकाम करणे) 


४. सामुहिक बायोगॅस संयंत्र बांधकाम (एकाच वेळी- 
प्रत्येक नवीन संयंत्रास ) (प्रत्येक गावामध्ये जास्तीत जास्त 
२ सामुहिक बायोगॅस संयंत्र बांधकाम करणे) 


रू. १००/- 


रू. १०००/- 


८१,००० कंपोष्ट खड्डे 


८१,००० सामुहिक 


बायोगॅस संयंत्र 


८१/- 


८१०/- 


गावातील तलाव, गटारे, रस्ते, स्थानिक बाजारपेठ, इ. 
ची स्वच्छता झाल्याबाबतची खात्री करणे व याबाबतचा 
ग्रामपंचायतीकडील अहवाल सादर करणे (१५ दिवसांनी) 


रू. ५०/-प्रति गाव 


४०,५०० गावे 


20.24 /- 


3 महिने 


929 /- 


Trades नळ पाणी पुरवठा करणाऱ्या पिण्याच्या 
पाण्याची टाकीची/टाक्‍्यांची स्वच्छता झाल्याबाबतची 
खात्री करणे व याबाबतचा ग्रामपंचायतीकडीळ अहवाल 
सादर करणे. 

(३ महिन्यातून एक वेळा) 


रू. १००/-प्रति 
ग्रामपंचायत 


२७,६६७ ग्रामपंचायती 


२७.६६/- 


३ महिने 


२७.६६/- 


शाश्वत स्वच्छता व ODF च्या समस्येबाबत ग्रामस्थांची 
सरपंच व ग्रामसेवका समवेत बैठक आयोजित करणे 
(महिन्यातून एकवेळा) 


रू.५०/-प्रति 
ग्रामपंचायत 


२७,६६७ ग्रामपंचायती 


१३.८३/- 


३ महिने 


४१.४९/- 


ODF ची शाश्वतता राखण्याकरिता खालील सर्व 


५८१.८५/- 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


तपशिल 


रक्‍कम 


एकक 


एकूण खर्च प्रति 
एकक (रू. लक्ष) 


कालावधी 
महिने/ एकक 


कार्यकाल गृहित 
धरून एकूण 
अंदाजित खर्च 
(रू.लक्ष) 


उपाययोजना राबविणे. (खालील बाबींच्या संदर्भात काम 
झाल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीकडील कागदोपत्री पुरावा 
सादर केल्यानंतरच प्रोत्साहन रक्‍कम अनुज्ञेय राहिल) 


षः 


स्थानिक संस्थात्मक इमारतीमधील शौचालयांची 
दुरूस्ती/स्वच्छछा (उदा. शाळा, अंगणवाडी, 
सामुहिक शौचालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र ) 
(महिन्यातून एकवेळा) 


रू. २००/- प्रति गाव 


४०,५०० गावे 


८१/- 


३ महिने 


२४३ /- 


स्वातंत्रय दिन, प्रजासत्ताक दिन, ग्रामपंचायत, 
जिल्हा व राज्य ODE दिन, स्वच्छता दिन या दिवशी 
घोषित ODF गावाची स्थिती शाश्वत राखण्याकरिता, 
गावमध्ये सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या मदतीने 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात येवून, सदर 
कार्यक्रमामध्ये उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने 
उपस्थितांना प्रबोधन करणे. (महिन्यातून एकवेळा) 


रू. १००/- प्रति गाव 


४०,५०० गावे 


४०.५०/- 


३ महिने 


929.40 /- 


. हागणदारीमुक्त अधिक 


(ODF+) व शाश्वत 


रू.१००/- प्रति 


स्वच्छतेबाबत प्रचार व प्रसिद्धी, भिंती संदेश, How 
लावणे. (फक्त एकवेळा) 


ग्रामपंचायत 


२७,६६७ ग्रामपंचायती 


२७.६६-/ 


३ महिने 


२७.६६/- 


. गाव हागणदारीमुक्‍ती नंतर नवीन घर/ कुटुंबांना 


शौचालयाच्या बांधकामाची आवश्‍यकता या अनुषंगाने 
ग्रामसभेस ठराव पारित करणेस प्रवृत्त करणे. 
(ग्रामसभेनुसार- एका पेक्षा जास्त स्वच्छाग्रहींची 
नियुक्‍ती केळी असल्यास रक्‍कम विभागून देणे) 


रू.१००/- प्रति 


ग्रामपंचायत 


२७,६६७ ग्रामपंचायती 


२७.६६-/ 


मार्च २०१९ पर्यंत 


२७.६६/- 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि-२०१८/प्र.क्र.६३५/पापु-१६ 


अ. तपशिल रक्‍कम एकक एकूण खर्च प्रति कालावधी कार्यकाल गृहित 
क्र. एकक (रू. लक्ष) | महिने/ एकक | धरून एकूण 
अंदाजित खर्च 
(रू.लक्ष) 
१० | हागणदारीमुक्‍ती नंतर नवीन घर/ कुटुंबांना शौचालय | रू. २५ प्रति नविन | ११,८८,८५५ २९७.२१/- मार्च, २०१९ २९७.२१/- 
बांधकामाकरिता प्रवृत्त करणे व सुविधा पुरविणे. (फक्त | बांधलेले शौचालय शौचालय पर्यंत 
एकवेळा) 
११. | शाळा व अंगणवाडी मध्ये नखे कापणे, हात स्वच्छ धुण्याचे | रू. २५/- प्रति २७,६६७ ग्रामपंचायती | ६.९१/- ३ महिने २०.७५/- 
प्रात्याक्षिक देणे (महिन्यातून एकवेळा) ग्रामपंचायत 
एकूण 4488.00 ६६५५.९८ 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


